सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला तालुक्‍यातील 
योजनाबाह्य रस्ता ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते 
विकास योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१००/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- १६ डिसेंबर, २०२२. 


पहावे :- 9) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचे पत्र 
जा.क्र.का-२/रेशा/५४/३८०६/सन -२०२२, दि.२४/०६/२०२२. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला तालुक्‍यातील योजनाबाह्य रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास 
योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा 
परिषद, सोलापूर यांनी सदर रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास योजनेमध्ये समाविष्ट 
करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा परिषद, सोलापूर यांचा ठराव विचारात 
घेता, सदर रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून दर्जोत्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचा प्रस्ताव व जिल्हा 
परिषद, सोलापूर यांचा ठराव विचारात घेऊन सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला तालुक्‍यातील 
खालील रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास योजना सन २००१-२१ मध्ये समाविष्ट करण्यात 
येत आहेत. 


दर्जोन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव साखळी क्रमांक । करावयाची एकूण दर्जोन्नती 
लांबी (कि.मी) | नंतरचा क्रमांक 
a कमलापूर (प्रजिमा क्र. 990) ते ०/०० ते २/६०० २.६०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग- ३३६ 
अकोला ला जोडणारा रस्ता. 
२. नानल हायवे ९६५ (संगेवाडी) ते ०/०० ते २/०० २.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-३३७ 
सुभाष पाटील वस्ती ते प्रजिमा-१६३ 
ला जोडणारा रस्ता. 
एकुण लांबी ४.६०० कि.मी. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१००/नियोजन-२ 


परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील सोलापूर जिल्ह्यातील ग्रामीण मार्ग 


रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ४.६०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (६६९४.४३० --४.६००) 
म्हणजेच ६६९९.०३० कि. मी. इतकी होईल. 
हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३०१०६१६३८५०३७१८ असा आहे. 
हा आदेठा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


GANPAT SANDIPAN 
KACHARE 


(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 

१) विभागीय आयुक्त, पुणे. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे. (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये 
बदल करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, सोलापूर. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल 
करण्यात यावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 


प्रत :- 

१) उप सचिव, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन,मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई. 
२) जिल्हाधिकारी, सोलापूर. 
३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सोलापूर. 
४) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सोलापूर. 

५) उपविभागीय अभियंता, जिल्हा परिषद बांधकाम उपविभाग, सांगोला. 

६) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

७ रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

८) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

९) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


